= 


GR-189 
पोलीस उप अधीक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त 
यांची अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 


शासन निर्णय क्र. रापोसे १४०७/प्र.क्र.१८९/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाक: २९ सप्टेंबर, २००७. 


बाचाः २१) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.रापोसे १४०३/प्र.क्र.४२९/पोल १ अ दि.३१/७/२००६ 
२) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.रापोसे १४०४/प्र.क्र.२०९/पोल १ अ दि.३१/७/२००६ 
३) महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग पत्र क्रमाक १४७७ (२)/२००३/चौदा, दि.१४.९.२००६ 
४)पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याचे पत्र क्र.पोमसं/२/९७१६/स.से.५७/ 
०७ दिनांकः-२८/३/२००७ व २/४/२००७. 


शासन निर्णवः- पोलीस उप अधीक्षक/सहायंक पोलीस आयुक्‍त पदाबर सरळ सेवेने नियुक्‍ती 
करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आलेल्या ३१ पदांच्या मागणीपत्रास 
अनुलक्षून आयोगाने राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२००३ च्या निकालाच्या आधारे संदर्भ क्र. ३ येथील 
दिनांक १४.९.२००६ च्या पत्रान्वये ३१ उमेदवारांची पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त 
पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाने शिफारस केलेले सर्व ३१ 
उमेदवार पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त पदावर नियुक्तीसाठी अभियोग्य असल्याचे 
आढळून आले आहेत.या ३१ उमेदवारांना पोलीस उप अधीक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त पदावर 
नियुक्‍ती देण्यासाठी ते महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी ज्या दिनांकापासून हजर 
होतील त्या दिनांकापासून २ बर्ष ३ महिने एवढया कालाबधीसाठी रु.८०००-२७५-१३५०० या 
बेतनश्रेणीतील पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्तंची ३१ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

2. राज्य सेबा (मुख्य) परीक्षा - २००२ च्या निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने शिफारस केलेल्या महिला उमेदवार, श्रीमती लता पाटलोबा फड या पोलीस उप 
अधीक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्त पदावरील नियुक्तीसाठी अभियोग्य असल्यामुळे संदर्भ ok 
येथील शासननिर्णयान्बये,त्या सदर पदाबर रूजू होतील त्या दिवसापासून, २ वर्ष ३ महिने या 
कालावधीसाठी एक अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात आले आहे. श्रीमती फड यांना संदर्भ क्र.२ 


as A\2007\MPSC-2003-RECRUITMENTGR-189 


येथील शासननिर्णयान्वये पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त पदावर नियुक्‍ती देण्यात" 


आली आहे तथापि, त्यांना प्रशासकीय कारणास्तव अद्याप प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आलेले नाही. 
श्रीमती फड यांना, राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२००३ च्या आधारे शिफारस केलेल्या उपरोक्‍त नमूद ३१ 
उमेदवारांसोबत प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्यानुसार एकूण ३२ 
उमेदवारांच्या प्रशिक्षणावर दिनांक १ ऑक्टोबर, २००७ ते २९ फेब्रुवारी, २००८ या कालावधीसाठी 
येणाऱ्या रु.२७,९६,८००/- (रुपये सत्तावीस लक्ष FAAS हजार, आठशे फक्त ) इतक्या आवर्ती 
खर्चास शासन या आदेशांन्बये मंजूरी देत आहे. हा खर्च "२०५५-पोलीस - १०९ (एक) (०शे- जिल्हा 
पोलीस दल" या लेखाशीर्षांतर्गत 'वेतन' या उद्दिष्टाखाली सन २००७-०८ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
१२३/०७/ व्यय-७ ,दिनाक १७.४.२००७ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

डॅन सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २००७०९२९१६१४३३००१ इतका आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने. 


( र. a Yy 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


- 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण ब खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 
लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन, GST मजला, मुंबई. (२ प्रती). 
वित्त विभाग, व्यय-७. 
निवडनस्ती-पोल-१अ. 


